सन २०२२-२३ या वर्षातील प्रत्यर्पित होणारी तरतूद 
(दत्तमत) (कार्यक्रमांतर्गत) 


मागणी क्रमांक व्ही-५, 
“६८५१-ग्रामोद्योग व लघुउद्योगासाठी कर्जे ” 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आसुअं/प्रत्यर्पि-२२२२/(प्र.क्र.१३५/२०२२)/१७स 
दालन क्रमांक-६, तळ मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

दिनांक :- १५मार्च, २०२३ 
शासन निर्णय :- 

सन २०२२-२३ सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखालील मागणी क्रमांक व्ही-५ 
“६८५१-ग्रामोद्योग व लघुउद्योगासाठी कर्जे “या लेखाशीर्षाखाळी एकूण अनुदानापैकी कार्यक्रमांतर्गत 
रु.३२,००,००,००० /- (अक्षरी रुपये बत्तीस कोटी मात्र) (दत्तमत) एवढी तरतूद सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे प्रत्यार्पित करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 
२. सहसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, परिच्छेद-१ मध्ये 
प्रत्यार्पित केलेली रक्‍कम fears शीर्ष “ राखीव दत्तमत ” या शिर्षाखाली ठेवावी. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०४२१११४७०६५३०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SEEMA BABAN 
JADHAV 


(सी. ब. जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. सहसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. महाळेखापाल(लेखा परिक्षा/लेखा वअनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा)-१,महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. मा. सचिव (वस्त्रोद्योग) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 
७. Gash, TAM संचालनालय, नागपूर. 
८. उप सचिव/अवर Ura CHA) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१०. वित्त विभाग (व्यय २/ अर्थसंकल्प २/१३), मंत्रालय, मुंबई ३२. 
११. निवडनस्ती का.क्र.(१७स). 


—— -९ 


शासन निर्णय क्रमांक आसुअ/प्रत्यपि-२२२२/(प्र.क्र.१३५/२०२२/९७स दि.१५.३.२०२३ चे सहयत्र 
सन २०२९-२४ या वर्षाच्या अंतिम बचतीच्या प्रत्यारपित (समर्पित) रकमा दर्शविणारे विवरणपत्र 
मागणी क्रमांक- व्ही-५, ६८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योगासाठी कर्जे (बचत) (-) रक्‍कम असणा-या (कार्यक्रमांतर्गत) योजना 


(रुपये हजारात) 


सन २०२२-२०२३ (बचत) प्रत्याप 
अर्थसंकल्पिय अंदाज किंवा करावयाची रक्‍कम 
पूरक विनियोजन 


६८५९१- ग्रामोद्योग व लघुउद्योगासाठी कर्जे, रु.२७१५.५०५ लाख रकमेच्या प्रस्ताबास वित्त विभागाने 


मंजूरी न दिल्याने तसेच उर्वरित रकमेचे प्रस्ताव प्राप्त न 
झाल्याने तरतूद समर्पित. 


१०९,संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुउद्योग सहकारी संस्था, 
(००)(२०) (६८५१ ०२५९) 


|___|एकूण (९०२) ae) 
| | at a 


